महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क 
संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष व 
सदस्य यांना देण्यात येणा-या 
मानधनात वाढ करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. बाहआ-२००८/प्र.क्र.१७/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मे, २०१८ 


संदर्भ- १) महिला व बाळ विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बाहआ-२००८/ प्र. क्र. १७/ का-९, 
दि. ०१ऑगस्ट, २०१६ 
2) बाल हक्‍क संरक्षण आयोगाचे पत्र क्र.बाहआ-२०१७-१८/ सचिव/ प्र क्र १५९/७२९, 
दि.२४ ऑगस्ट, २०१७ 
शासन शुध्दीपत्रक- 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील २) सदस्य (तक्ता) यामध्ये अ. क्र.४ 
मध्ये पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


२) सदस्य. 
अ.क्र. ।सोयी सुविधा स्वरुप अनुज्ञेय सोयी सुविधा 
आयोगाच्या बैठकी निमित्त अध्यक्षांची राहण्याची (अ) मुंबई येथे रु.७५०/- प्रति दिन. 
सोय व किरकोळ बाबी प्रित्यर्थ खर्च. (ब) नागपूर, औरंगाबाद, पुणे व नाशिक येथे 
याऐवजी रु.५००/- प्रति दिन. 


आयोगाच्या बैठकी निमित्त सदस्यांची राहण्याची (क) राज्यातील इतर ठिकाणी रु.३५०/- प्रति दिन. 
सोय व किरकोळ बाबी प्रित्यर्थ खर्च. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करुन देण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०५२८१४५२०१०६३० असा आहे. हे 

शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
: C=IN, o=Government Of Mi 


क DN: harashtra, 
Smita Dattatray ==" 


stalCode=400032, st: arashtra, 
.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187al ef 


. 2 
N IVa t ka r 6de2dd57c16934e9cb6672cc02aa258b08, 
cn=Smita Dattatray Nivatkar 
Date: 2018.05.28 14:52:04 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बाहआ-२००८/प्र.क्र.१७/का-९ 


मा. मंत्री / राज्यमंत्री महिला व बाल विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


2) 
) 
) 
) सचिव (मव बा वि) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


tof 
4 


Co 


£39) 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २, (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
१०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) निवड नस्ती (का-९). 


S 


~ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


